महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या 
खंडाळा औद्योगिक क्षेत्र टप्पा क्र. २ करीता 
संपादित क्षेत्रातील निरा देवघर प्रकल्पग्रस्तांना 
पर्यायी जमीन देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. आयडीसी २०१७/प्र.क्र.१४५/उद्योग-१४ 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-३२. 
दिनांक १ जुन २०२१. 
वाचा : १) उपविभागीय अधिकारी वाई यांचे पत्र क्र. एमआयडीसी/कावि/१४६/१७, दि.३०.६.२०१७. 
२) महामंडळाचे पत्र क्र. मऔविम/व्य. (भूसंपादन)/बी ०९४५९. दि. ३०.७.२०१८. 
प्रस्तावना : 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे खंडाळा औद्योगिक क्षेत्र टप्पा क्र. २ करीता संपादित 


करण्यात येत असलेल्या क्षेत्रामध्ये निरा देवघर प्रकल्पग्रस्त साळव गावाकरीता पर्यायी होतजमीन म्हणून 
जिल्हाधिकारी सातारा यांनी आरक्षित व विखुरलेल्या स्वरुपात यापूर्वी वाटप केलेले आहे. या क्षेत्रामध्ये 
महामंडळाचे भूसंपादन सुरु असल्याने महामंडळाच्या औद्योगिक क्षेत्राच्या सलळगतेसाठी आव्यक 


असलेल्या तथापि महामंडळास ताबा प्राप्त न झालेले प्रकल्पग्रस्तांचे २२.७३ हे.आर क्षेत्राच्या बदलात 
पर्यायी क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ चे प्रकरण ७ मधील तरतुदीअंतर्गग कलम 
४३-१ अ (३) नुसार महामंडळाकडून उपलब्ध करुन देण्यास जिल्हाधिकारी सातारा यांच्याकडे 
वाटपासाठी वर्ग करण्याचे प्रस्तावित होते. या कलमाच्या तरतूदीनुसार महामंडळाच्या स्वाधीन करण्यात 
आलेल्या कोणत्याही जमिनीची राज्य शासनास आवश्यकता भासली तर आपसात संमतीने ठरविण्यात 


येईल, san अटींवर व शर्तीवर महामंडळ ती जमिन परत राज्य शासनास स्वाधीन HIG, अशी तरतूद 


असल्याने त्यास मान्यता देऊन प्रकल्पग्रस्तांना उपजिविकेसाठी त्यांच्या संपादित केलेल्या जमीनीच्या 
बदल्यात पर्यायी होत जमीनी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास शासनाने मान्यता देऊन 
शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय 

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या खंडाळा औद्योगिक क्षेत्र टप्पा क्र. २ करीता संपादित 


क्षेत्रामधील निरा देवघर प्रकल्पग्रस्त साळव गावाकरीता पर्यायी शहोतजमीन म्हणून जिल्हाधिकारी सातारा 


यांनी आरक्षित केलेल्या व विखुरलेल्या स्वरुपात यापूर्वी वाटप केलेले आहे. सदरचे क्षेत्र महामंडळास 


सलगतेसाठी आवश्यक आहे. तथापि ताबा प्राप्त न झालेले प्रकल्पग्रस्तांचे एकूण २२.७३ हे.आर क्षेत्र म. 


औ. वि. महामंडळाच्या ताब्यातील पर्यायी क्षेत्र उपलब्ध करुन देण्यास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 


शासन निर्णय क्रमांकः आयडीसी २०१७/प्र.क्र.१४५/उद्योग-१४ 


अधिनियम १९६१ चे प्रकरण ७ मधील तरतुदीअंतर्गत कलम ४३-१ अ (३) नुसार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे 


वर्ग करण्यास पुढील अटीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


१ सदर पर्यायी जमीन विनामोबदला बदली जमीन म्हणून वाटप करावयाच्या आहेत. व सदरहू 


जमीनीकरीता वापर are वा पर्यायी होती संलग्न उद्योग या करीता करावयाचा आहे. 


२. ज्या प्रकल्पग्नस्तांना नुकसान भरपाई स्विकारली आहे, अशा प्रकल्पग्रस्तांची संमती आहे असे 


गृहीत धरुन त्याचा पर्यायी जमीनीकरीता विचार करण्यात येऊ नये. 


३. पर्यायी वाटप करावयाची जमीनीचा मालकी हक्क हा शासनाचाच राहणार असलयाने, त्यांच्या 


शेती व्यवसायाविषयी शासकीय विविध योजनाचा लाभ घेण्याकरीता महसूली अभिलेखातील 


इतर SEH त्या प्रकल्पग्रस्त गोतकऱयांची नोद त्या शहोतकऱयांचा स्वता:/ वाली / वारस यांची 


खातरजमा करुनच करावी, व त्या शेतक-यांना शासनाच्या सर्व विभागांनी इतर पात्रता 


तपासणीच्या अधीन राहून शेती संबंधीत विविध योजनामध्ये त्यांना पात्र ठरविण्यात यावे. 


४. पर्यायी जमीन वाटप करण्यापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीनी ज्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 


महामंडळास सळगतेसाठी आवश्‍यक आहेत, अज्ञा जमीनीची संपादन कार्यवाही विना मोबदला 


पुर्ण करुन ताबा म. औ. वि. महामंडळास सोपविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६०८११३३१६१४१० असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रति: 


मा. मंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (उद्योग), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (उद्योग), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. प्रधान सचिव (महसूल), मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. प्रधान सचिव (उद्योग), मंत्रालय, मुंबई. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई 
. जिल्हाधिकारी सातारा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा. 

. उप सचिव, उद्योग, मंत्रालय, मुंबई 

उप सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


०८ WwW A -5 


र 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digftall d by Sanjay Shamkant D 


9: 
h k DN: c=IN, o=Governmen ॥ Maharash INDUSTRY, ENERGY AND 
a ny a y 7 a mM a n LABOUR DEPARTMENT, postalCode=400032, st=M 
.20=de0a2ca7914a3c02f24aa23655f609f4 1 f2d36b0ecS7da4c71f19 
0823079, 


serialN ber=56cf8c8577584adc42f070185c585c41084cc34f6683553 
egaonkar poles sonar 


Date: 2021.06.08 11:40:28 +05'30' 


(संजय देगांवकर ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१०.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


